राष्ट्रीय आयोडीन न्युनता विकार नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब 
कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, 
औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व अमरावती 
येथील गलगंड सर्वेक्षण पथकातील २० 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि -२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५ 
१० वा मजला, बी विंग, गो.ते.रुग्णालय संकूल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: 08 ऑक्टोबर,२०२३. 


वाचा : 
) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शा.नि. क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१,दि. ६.०८. २००७ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शा.नि.क्र. पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.२१.०९. 2092 
) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शा.नि. क्र.आन्युवि-२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५,दि.२६.०४. २०२३ 
) वित्त विभाग, शा.नि. क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२३ व दि.०६ 
.०९. २०२३ 
५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष ७क/सर्वेक्षण पथक/अ पदे 
/प्रस्ताव/२७९३/२३, दि. ०६.०९. २०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय आयोडीन न्युनता विकार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण 
प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व अमरावती येथील गलगंड सर्वेक्षण 
पथकातील २० अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वरील अ.क्र. १ व २ येथे नमुद शासन 
निर्णयान्वये मंजुरी दिलेल्या सुधारीत आकृतीबंधात समाविष्ट आहेत. सदर पदे राज्यातील जनतेला 
आवश्यकतेनुसार आरोग्य सुविधा पुरवित असल्याने, पदांचे कामकाजाचे स्वरुप व महत्व लक्षात घेता, 
सदर २० अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. 
सबब सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
राष्ट्रीय आयोडीन न्युनता विकार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण 
प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व अमरावती येथील गलगंड सर्वेक्षण 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि -२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५ 


पथकातीळ २० अस्थायी पदांना पुढील रकान्यात दर्शविल्याप्रमाणे दि. ०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनिर्मितीच्या शासन पदनाम पदांची संख्या वेतनश्रेणी 
निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 
अ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, नागपूर 
शि ी शा.नि.क्र.पदआ- वैद्यकीय अधिकारी क रु.५६१००- 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | (वर्ग-२) १७७५०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ 
२. ह as सांख्यिकी अधिकारी शकि रु.४१८००- 
(वर्ग-२) १३२३०० 
३. Te oe सर्वेक्षण कार्यकर्ता २ रु.१९९००- 
(वर्ग-३) ६३२०० 
षु. ” वाहन चालक शकि रु.१९९००- 
(वर्ग-३) ६३२०० 
एकूण 4 
ब) गलगंड सर्वेक्षण पथक, कोल्हापूर 
a शा.नि.क्र.पदआ- वैद्यकीय अधिकारी शि रु.५६१००- 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, । (वर्ग-२) १७७५०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ 
२. ae सांख्यिकी अधिकारी शशि रु.४१८००- 
(वर्ग-२) १३२३०० 
३. शिकिंओळं सर्वेक्षण निरिक्षक शशि रु.१९९००- 
(वर्ग-३) ६३२०० 
~~) , शिंगी सर्वेक्षण कार्यकर्ता २ रु.१९९००- 
(वर्ग-३) ६३२०० 
षु. ae वाहन चालक शिक रु.१९९००- 
(वर्ग-३) ६३२०० 
एकूण ६ 
क) गलगंड सर्वेक्षण पथक, औरंगाबाद 
शि . ।शा.नि.क्र.पदआ- वैद्यकीय अधिकारी रु.५६१००- 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, (वर्ग-२) १७७५०० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि -२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५ 


अ.क्र पदनिर्मितीच्या शासन पदनाम पदांची संख्या वेतनश्रेणी 
निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ 
२. विश ओ सांख्यिकी अधिकारी १ रु.४१८००- 
(वर्ग-२) १३२३०० 
३. शिकत सर्वेक्षण निरिक्षक १ रु.१९९००- 
(वर्ग-३) ६३२०० 
णि , शिकिका सर्वेक्षण कार्यकर्ता २ रु.१९९००- 
(वर्ग-३) ६३२०० 
५. TT वाहन चालक १ रु.१९९००- 
(वर्ग-३) ६३२०० 
एकूण ६ 
ड) गलगंड सर्वेक्षण पथक, पुणे 
शि . ।'शा.नि.क्र.पदआ- वैद्यकीय अधिकारी १ रु.५६१००- 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, (वर्ग-२) १७७५०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ 
एकूण 1१ 
इ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, नाशिक 
शि . | सा.आ.विभाग, शा.नि. वैद्यकीय अधिकारी कि रु.५६१००- 
क्र.पदआ- (वर्ग-२) १७७५०० 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ 
एकूण a 
फ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, अमरावती 
शि . | सा.आ.विभाग, af. | वैद्यकीय अधिकारी _ रु.५६१००- 
क्र.पदआ- (वर्ग-२) १७७५०० 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि.६ ऑगस्ट, २००७ 
एकूण 1१ 
एकूण २० 
(अ--ब--क--ड--इ--फ) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि -२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५ 


२. या पदांवरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातून सन २०२३-२४ च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
०१-संचालन व प्रशासन, 
(०१)(०२) प्रादेशिक कार्यालये 
सांकेतांक (२२१० ०३५१) 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि ३१.०८.२०२३.व दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8१॥/859॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००५१२३२२४८६१७ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL HARIDAS 
DHENGALE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 

S U N | | MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=eaf0a3a2eccOf8d6b1a823821ae 


00936c4a3290c1 bbd85ad7d6a9b64dcOf 
5392, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


serialNumber=476598C1AEEC16697909 
D H F N G A | F C94B2AEDA820B6E3BO0FF63279B5B3161 

2103BBEAA15A, cn=SUNIL HARIDAS 

DHENGALE 

Date: 2023.10.09 14:55:47 +05'30' 


सुनिल ढेंगळे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
2) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) 
) 


४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (राआन्युविनिका-गलगंड), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
६) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 
७) प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, 

नाशिक, अमरावती. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि -२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५ 


८) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 

९) सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व परिक्षण), पुणे. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 
११) वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-९, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) निवडनस्ती (आ-५). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


